मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन साजरा करणेबाबत... 
रविवार दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.€-६६२६०५ GAD-§0098/3/2023-GAD-(DESK-F.F.CELL) 
१९ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२३. 


शासन परिपत्रक : 


मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये रविवार, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मराठवाडा मुक्‍ती 
संग्राम दिन साजरा करण्यात येणार आहे. यास्तव विभागीय मुख्यालय, औरंगाबाद येथे मा.मुख्यमंत्री महोदय 
यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. मराठवाडा विभागातील नांदेड, हिंगोली, लातूर, परभणी, बीड, 
उस्मानाबाद, जालना या जिल्ह्यांमध्ये खालील मान्यवरांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात यावे :- 


अ.क्र. मा.मंत्री महोदय जिल्हा 
ae | श्री.अब्दुल सत्तार जालना 
२. | श्री.गिरीष महाजन नांदेड 
३. । श्री.धनंजय मुंडे बीड 
४. | श्री.संजय बनसोडे लातूर 
५. | श्री.अतुल सावे परभणी 
६.  श्री.संदिपान YAR हिंगोली 
७. | Starrett सावंत उस्मानाबाद 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९१२१७५३२१४४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd7610434df0ea098c5 
a7b0f08fd23b9eaf45, postalCode=400032, st=Maharash' 


tra, 
serialNumber=ED3CD8A 1 9B9EED13AD198DFE0907ADFD1D015 
AW D ) F KA R (C96DC950F8EFD986587A37546AF, cn=ASMITA VAY 
JAWDEKAR 
Date: 2023.09.12 17:56:42 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


Cc 40 A -0 


शासन परिपत्रक क्रमांकः E-§§2§04 GAD-§0098/3/2023-GAD-(DESK-F.F.CELL) 


७. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 
९. पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद. 
१०. जिल्हाधिकारी, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली. 
११. पोलीस अधीक्षक, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली. 
१२. मा. मुख्यमंत्री यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. सर्व संबंधित मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१५. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. मा. अपर मुख्य सचिव व वि.चौ.अ.१ यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. उप सचिव (स्वा.सै.क.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८.अवर सचिव (का.-३०), राजशिष्टाचार शाखा,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९.निवड नस्ती (स्वासैक-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


